संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा 
समृध्दी योजनेमध्ये जिल्हाधिकारी, बुलडाणा 
यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमध्ये-२- 
अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२९(२१)/आस्था-५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, फोर्ट 
मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: १९ ऑगस्ट, २०२४. 
वाचा :- 
शासन निर्णय क्रमांकः ग्राम विकास विभाग, क्रमांक-तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५, 
दिनांक २३ फेब्रुवारी, २०२४. 
प्रस्तावना :- 
ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.तांडा सुधार-२०१९/प्र.क्र.६७/आस्था-५, दि.२३.०२.२०२४ अन्वये संत 
सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजना अंमलबजावणीबाबत बंजारा/ लमाण तांडा वस्ती घोषित करणे, 
गावठाण जाहिर करणे, तांडयाला महसूली गाव घोषित करण्याची कार्यवाही करणे, ग्रामपंचायत स्थापन करण्याची 
कार्यवाही करणे इ. व इतर अनुषंगिक कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा स्तरीय समिती गठीत 
करण्यात आले आली असून सदरहू जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांनी नामनिर्देशित केलेले बंजारा / लमाण समाजाचे २ 
प्रतिनिधी-अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्‍त करण्याची तरतूद आहे. परंतू बहुतांडा जिल्हा परिषदांमध्ये प्रशासक कार्यरत 
असल्याने सदर अशासकीय सदस्यांची नेमणूक शासन स्तरावरुन करणे आवश्‍यक आले. ही बाब विचारात घेऊन 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अशासकीय सदस्यांची नेमणूक ३ वर्षाकरिता करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संत सेवालाल महाराज बंजारा / लमाण तांडा समृध्दी योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी बंजारा/ लमाण तांडा 
वस्ती घोषित करणे, गावठाण जाहिर करणे, तांडयाळा महसूली गाव घोषित करण्याची कार्यवाही करणे, ग्रामपंचायत 
स्थापन करण्याची कार्यवाही करणे इ. व इतर अनुषंगिक कार्यवाहीसाठी जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्या अध्यक्षतेखालील 
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये ३ वर्षाकरिता अशासकीय सदस्य म्हणून बंजारा / लमाण समाजाचे २ प्रतिनिधी खालील प्रमाणे 
नियुक्‍त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. अशासकीय सदस्यांचे नांव सदस्याचा पत्ता संपर्क क्रमांक 
|[_१_| श्री. दिपक शिवसिंग साबळे रा. तरोडा ता. मोताळा जि. बुलडाणा. ७३५००९१४९९ 
२ | it. प्रशांत गलसिंग राठोड रा. मेहकर. जि. बुलडाणा ९६१९५९०३३१ 
२. सदर अशासकीय सदस्यांना बैठकीच्या दिवशी द्यावयाच्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्ता सदर योजनेच्या प्रशासकीय 


खर्चासाठी अनुज्ञेय असलेल्या २ % टक्के निधीमधून अदा करण्यात येणार असल्याने संबंधित अशासकीय सदस्यांनी 
जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्याकडे मागणी केलेल्या दैनिक भत्ता व प्रवास भत्त्याची देयके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांच्याकडे सादर करावीत व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा यांनी संबंधित 
अशासकीय सदस्यांना शासन नियमानुसार दैनिक भत्ता अदा करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः तांसुयो-२०२४/प्र.क्र.२९(२१)/आस्था-५ 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक 202408191116537920 असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


PANDIT 
KHANDERAO 
JADHAV 


Digitally signed by PANDIT KHANDERAO 
JADHAV 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=130c3faa5ebf138c8b39058785ac534c1 
7d9b377a1b84b0b4d591d63ea56da06, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F5C40942371A6969108D4D7E80 
2129EA5F7A19F482726930E1 7FE1FO6AD5CC76, 
cn=PANDIT KHANDERAO JADHAV 

Date: 2024.08.19 14:21:52 +05'30' 


(पंडीत जाधव) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
2) मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
3) मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
४ मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
4) मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
६) मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
é) मा. मंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 
१०) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता,१/२ , महाराष्ट्र, मुंबई/ महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
११) मा.अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (सवी. 
१२) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 
१३) जिल्हाधिकारी, बुलडाणा. 
१४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, बुलडाणा 
१५) श्री. दिपक शिवसिंग साबळे , रा. तरोडा ता. मोताळा जि. बुलडाणा. 
१६ श्री. प्रशांत गलसिंग राठोड , रा. मेहकर. जि. बुलडाणा. 
१७ संचालक, अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 
१८) संचालक, निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१९) सर्व सह सचिव /उप सचिव,ग्राम विकास विभाग,मुंबई. 
२० उपायुक्त (विकास),विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती. 
२१ प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, बुलडाणा 
२२) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
23) गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती (जिल्हा परिषद बुलडाणा अंतर्गत सवी. 
28) निवडनस्ती (आस्था-५), ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


